राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल भागातील 
विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत 
दुसरी/ तिसरी पाळी सुरू करणे... 

सन २०२२-२३ करिता निधी वाटप. 


महाराष्ट्रशासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः औप्रशि-२०२२/प्र.क्र.२२/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ७ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा:- 

१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.. आयटीआय-००९/(११/०९)/व्यशि-३, 
दि. २९ ऑगस्ट, २००९ व दि.२१ ऑगस्ट, २०१०, 

२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४ एप्रिळ,२०२२ 

३) प्रधान सचिव, वित्त विभाग यांचे अ.शा.प.क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.५ एप्रिल, २०२२ 

४) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. औप्रशि-२०२२/प्र.क्र.२२/का.८, 

दि.२९ एप्रिल, २०२२, दि, २८ जुलै, २०२२ व दि.२१ सप्टेंबर, २०२२ 

५) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. १२/नियोजन/२०२२/प्र.क्र.१०/३२२, दि.११ ऑक्टोबर, २०२२ 
पत्र क्र. १२/ नियोजन/अल्पसं/निवि/२०२२/३८१, दि.७ डिसेंबर, २०२२ 
पत्र क्र.१२/नियोजन/अल्पसं/निवि/२०२२/२३, दि.१६ जानेवारी, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यासाठी ४२ अल्पसंख्याक बहुल भागातील विद्यमान 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये दुसऱ्या/तिसर्‍्या पाळीत २४८ तुकडया त्याचप्रमाणे बृहन्मुंबईतील 
मांडवी व चांदिवली (पवई) येथे नव्याने सुरू होणाऱ्या २ नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थांमध्ये २८ तुकडया सुरू करण्यास संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयांन्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. त्यानुसार “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, 
२००-इतर कार्यकम, राज्य योजनांतर्गत योजना, (००) (१६) अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी विद्यमान 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी सुरू करण्यासाठी सहाय्यक अनुदान, (२२३५ 
ए ५३४)” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ करिता रु.३७,१८,५०,०००/- इतकी तरतूद 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. त्यापैकी संदर्भ wy येथील शासन निर्णयांन्वये 
२१,४२,७६,५००/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र.५ च्या पत्रान्वये संचालक, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने निधी वितरीत करण्याची विनंती केलेली आहे. वित्त 
विभागाच्या संदर्भ क्र.२ व ३ येथील शासन परिपत्रक व पत्रान्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरून निधी 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः औप्रशि-२०२२/प्र.क्र.२२/का.८ 


शासन निर्णय- 


अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ४२ विद्यमान शासकीय 


औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच बृहन्मुंबईतील मांडवी व चांदिवली (पवई) येथे नव्याने सुरू होणाऱ्या 


(सद्य:स्थितीत एल्फिस्टन महाविद्यालय व मुलुंड येथे वर्ग सुरू असलेल्या) २ नवीन शासकीय 


औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाकरिता वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ व 3 येथील शासन परिपत्रक व पत्रास 


अनुसरून सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता आवश्‍यक खर्च भागविण्यासाठी एकूण 


१०,४७,२५,०००/- (दहा कोटी सत्तेचाळीस लाख पंचवीस हजार) इतका निधी पुढीलप्रमाणे वितरीत 


करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अल्पसंख्याक सन २०२२-२३ | सद्य:स्थितीत बीम्स शासन निर्णय वितरणाकरीता 

विद्यार्थ्यासाठी साठी प्रणालीवर दि.२९/४/२०२२ 'उपलब्ध/प्रस्तावित 
विद्यमान औद्योगिक | अर्थसंकल्पित उद्दीष्टांखाली दि.२८/७/२०२२ निधी 
प्रशिक्षण संस्थांमध्ये । करण्यात उपलब्ध निधी व 

दुसरी व तिसरी आलेले अनुदान दि.२१/९/२०२२ 

पाळी सुरू अन्वये वितरीत 

करण्यासाठी केलेला निधी 
सहाय्यक अनुदान, 

(२२३५ ए ५३४) 

(१) (२) (3) (४) (4)=(3)-(8) 

09, वेतन 38,40,00,000 39,04,00,000] 20,(90,00,000 90,34,00,000 
qo, कंत्राटी सेवा ४९,००,००० २९,४०,००० १७,१५,००० १२,२५,००० 
(अक्षरी रुपये दहा कोटी सत्तेचाळीस लाख पंचवीस हजार) एकूण, १०,४७,२५,००० 


२. सदर तरतूद यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता 


प्रमाणपत्र सादर करावयाच्या अटीच्या अधिन राहून संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत असून या करिता ते 
“नियंत्रक अधिकारी” आणि त्यांनी प्राधिकृत केलेले दुय्यम अधिकारी “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून काम पाहतील. 


३. संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांनी निधी वितरीत 
करतांना तसेच वितरीत निधी खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका, वित्तीय 
अधिकार नियमपुस्तिका, प्रशासकीय मान्यता आदेश व वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय 
इत्यादी मधील अटी व शर्तीची पूर्तता करावी. 


४. या योजनेंतर्गत अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊन त्याचा तपशील 
वेळोवेळी अल्पसंख्याक विकास विभागास सादर करावा. तसेच सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः औप्रशि-२०२२/प्र.क्र.२२/का.८ 


मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे व खर्च मंजूर केलेल्या निधीच्या 


मर्यादेत ठेवण्यात यावा. केलेल्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization 
Certificate) विहित मुदतीत शासनास आणि महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची आणि 
महालेखापालांच्या GRA खर्चाचा ताळमेळ घालण्याची जबाबदारी संचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची राहील. 


५. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र. FAST २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्र.: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४ एप्रिल, २०२२ व प्रधान सचिव, वित्त विभाग 
यांचे अ.शा.प.क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.५ एप्रिळ,२०२२ मधील अटींची पुर्तता 
असल्याने प्राप्त मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.” 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०२०७११३४०२४११४ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ANAND NARAYANRAO 
BHONDVE 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

महालेखापाल, (लेखाव अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक (प्रशिक्षण),व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (सर्व), महाराष्ट्र राज्य, संचालक (प्रशिक्षण),व्यवसाय 
शिक्षणव प्रशिक्षण संचालनालय यांचे मार्फत 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


Cc AW A -5 


८. सर्व संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संचालक (प्रशिक्षण),व्य.शि. व प्र. संचालनालय यांचे 


मार्फत 

९. नियोजन विभाग का. १४७५, 

१०.वित्त विभाग, व्यय-१/ अर्थ-३ व १४, 

११.अवर सचिव (का.(७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात 
येते की, सदर रक्‍कम व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक, (प्रशिक्षण)- 
(२२३०) झेडए-१, ०००४ वर बी.डी.एस. तात्काळ उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात 
येत आहे. 

१२. निवडनस्ती का-८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


